माहे जुलै, २०२१ मध्ये विशेषत: दि. २२, २३ जुलै, २०२१ 
रोजी अतिवृष्टीमुळे बाधीत झालेल्या कुटुंबांना मोफत 
तूरडाळ खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अधापु २०२१/प्र.क्र ५०/नापु-२२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २६ जुले, २०२१ 


वाचा:- 
झछासन निर्णय समक्रमांक दि. २४.७.२०२१ 


संदर्भाधीन दि. २४.७.२०२१ मधीळ शासन निर्णयातील परिच्छेद (ड) मधील 


“त्यांच्या जिल्ह्यातील घाऊक बाजारातून” 
ऐवजी 
“NeML NCDEX Group Company या Platform चा वापर करुन जिल्हानिहाय निविदा प्रक्रिया 
राबवून” 


असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७२६१७०६०३३३०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir 0९०१ 
IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FOOD CIVIL 


. 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
1 | € 0 a postalCode=400032, st=Mah. 
2. 


5.4.20=8b555e4e3006da7480655b52484794686f1 8de73c0aa9092 
67b188c8 


pseudonym=SE1F07FF6933630D 183327 1F4B68D3392A0A1 127, 
u Nn g a Ir rialNumber=204E151470E2D21694C5 1F66F9BSA8FAAE5S44D 15F6 

BFA4851335010591835680, ‘Sudhir Deodatta Tungar 

Date: 2021.07.26 17:39:35 +05'30' 


(सुधीर तुंगार) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अधापु २०२१/प्र.क्र ५०/नापु-२२, 


५. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा व विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ) 

६. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

७. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व विभागीय आयुक्त, 

१०. जिल्हाधिकारी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा व सांगली, 

११. उपायुक्‍त पुरवठा (कोकण व पुणे विभाग), 

१२. जिल्हा पुरवठा अधिकारी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा व सांगली, 
१३. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१४. वित्तीय MAMI व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
१७. सर्व विधानसभा सदस्य व विधानपरिषद सदस्य 

१८. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 

१९. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


